सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय अनुदान, मागणी 
क्र. जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना 
कर्जे - मोटार वाहन खरेदी अग्निमे.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय fear 
शासन निर्णय क्रमांक. मोसाअ १३२२ /(१) /प्र.क्र.१४ /का-पाच, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २६ ऑगस्ट २०२२ 


संदर्भ- १) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्निम २०१३/प्र. क्र. १०/२०१३, विनियम, दि. २० ऑगस्ट २०१४ 

२) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ एप्रिल २०२२, 

३) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक २६ एप्रिल २०२२, 

४) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ जून २०२२, 
शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, मुख्यळेखाशीर्ष 9६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) 

मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (9७६१० ०४८१) यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ येथील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी, 
स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु.२,५१,०००/- (रु. दोन लाख एकावन्न हजार फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून 
प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व art :- 


१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व १३९ च्या 
अधिन राहून तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्निम-२०१३/प्र.क्र. १०/२०१३/विनियम, दि. २०.०८.२०१४ 
मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून तसेच सदर शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन 
करून वितरित करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सर्व मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी उपळेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे (35) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (808) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच 
महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक रक्‍कम 
तात्काळ शासनास परत करावा व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


४ अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्निम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या 
अर्जदाराव्यतिरिक्‍त दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे STF देय होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३२२ /(१ /प्र.क्र.१४ /का-पाच 


५ संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून 
आव्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


&) मोटार वाहन अग्निम अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या सेवा कालावधीत एकदाच देय राहील. 


(9) प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केळेळी रक्‍कम त्वरीत 
शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा 
नाकारण्यात येत असेल तर तसे या विभागास शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत कळविण्यात 
यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केळेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या Seay 
दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक 
खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएठान 
कंप्लिशान स्किपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


९१) नविन मोटार सायकल अग्रिम वसूली ६० समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह, स्कूटर अग्रिम वसूली ve 

समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह तसेच मोपेड अग्निम वसूली ३० समान हप्त्यांमध्ये व्याजासह वसूल करण्यात यावी. 
तसेच नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमत: मुद्दलाची 

१०० समान मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली ६० हप्त्यात करावी. मात्र, एखादा अधिकारी 
नियत वयोमानानुसार उपरोक्‍त मासिक हप्त्याचे प्रकरणपरत्वे १६०/६०/४८/३० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त 
होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित 
करण्यात यावेत. 


१० मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व कार या वाहनांचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात 
यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


११) अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या 
सेवाभरती नियमानुसार करण्यात झाली असावी आणि नियुक्तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षाची सळग सेवा झाली 
असावी. 


१२) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेझ्याच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्निम त्याच कारणासाठी वापरल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या प्रती संबंधित अधिकारी / 
कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. 
संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवऱ्यक सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा सदर प्रकरणी शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रीम-१०९५/प्र.क्र.9०/९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ अन्वये कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३२२ /(१ /प्र.क्र.१४ /का-पाच 


१३) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार सायकल अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात 
त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी. 


१४) हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ मुख्यलेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२) 
(००) (०१) मोटार वाहने खरेदी अग्नीमे (संकेतांक 9६१० ०४८१) यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१५ मोटार वाहने खरेदी अग्रिमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे इ., २०२-मोटार वाहनांच्या 
खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (७६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी व त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा 
रकमा Coo इतर जमा रकमा, (09) (४५) (ii) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७ या 
जमाशीर्षाखाली जमा करावी. 


१६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई 
वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने तसेच विधि व 
न्याय विभाग ज्ञापन क्रमांक. अनुदा-१८२२/प्र.क्र.२९/का.२३, दिनांक ०६ एप्रिल २०२२, दिनांक २६ एप्रिल २०२२,व 
दिनांक ०६ जून २०२२, मधील तरतूदी नुसार प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२६१५४३०३७५१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
AKUSING णा ee 
N A R 5 H | VA SAV E aaa OU = LAW AND JUDICIARY 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रत, 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि wari, fate व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२ महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिळल शाखा, मुंबई 


४ सह सचिव (प्रशा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५ प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 
६ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २, नागपूर 

७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३२२ /(१ /प्र.क्र.१४ /का-पाच 
८ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वर्धा/यवतमाळ 
१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/यवतमाळ 
११ वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई. 


१२ कार्यासन अधिकारी, कार्यासन- २अ, कार्यासन -२३ व कार्यासन २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


१३ निवडनस्ती /का.५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


5॥861 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३२२/(१)/प्र.क्र. १४ /का.पाच, दि. २६ ऑगस्ट २०२२ 


क्र. DDO/ CO मंजूरी अधिकारी 
code 


ED a rr eee ee 


Joogo सह सचिव (प्रशा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, |नवीन मोटार 
मुंबई सायकल 


साः 
२ 1०००२ | महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल |नवीन मोटार स्कुटर | ६०००० 
३ 5००११ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, यवतमाळ नवीन मोटार ५१००० 
४ ०००३२ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश, वर्धा नवीन मोटार ७०००० 


शि (रु. लाख एकावन्न हजार फक्त) 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
A K U 5 | N G DN: CN = AKUSING NARSHI VASAVE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
NARSHI VASAVE cerantmenr 


Date: 2022.08.26 16:03:23 +05'30' 


(आ.न.वसावे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३२२/(१)/प्र.क्र. १४/का.पाच, दि. २६ ऑगस्ट २०२२ सोबतचे विवरणपत्र, 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन मंजूर 
करावयाचे 

अग्रीम 

(रुपये) 


__ ae 


ee | ७ | 
श्री. श्रीकांत महादेव निंबाळकर | Ger कक्ष ae ae नवीन मोटार 
सह सचिव प्रा) fad] सायकल 
न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ७००००| नियमानुसार 
नियमानुसार 


श्री. संतोष सुभाष कुलकणी |स्वीय सहायक| महाप्रबंधक,(वित्त व नवीन मोटार 
अंदाज),उच्च स्कुटर 
न्यायालय,अपिल शाखा, 
मुंबई ६००००| नियमानुसार 


श्री. राजेश हरिश्वर लोखंडे |लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र | नवीन मोटार 
(श्रेणी - 03) न्यायधीश, यवतमाळ सायकल ५१००० नियमानुसार 


श्री. हौलेश श्रीधरराव अंबुलकर | वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र | नवीन मोटार 
न्यायधीडा, वर्धा wR? 0000] नियमानुसार 


(रु. दोन लाख एकावन्न हजार फक्त) 249000 P| 


Digitally signed by AKUSING NARSHI VASAVE 
AKUSING NARSHI ५५७८0 er, 
VASAVE Date: 2022.08.26 16:03:49 40590" ती 
(आ.न.वसावे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


